महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ मधील 
पदावर पदोन्नती देण्याकरीता 
विभागीय पदोन्नती समिती गठित 
करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: निसुचि-३६१९/प्र.क्र.१५७/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १९ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा :१. शा. शि. व क्री. विभाग, शा. नि. क्र. एसएओ-१०९६/प्र.क्र.२२/९६/प्रशा-२, 
दि.०२.०७.१९९६ 
२. शा. शि. व क्री. विभाग, झा. नि. क्र. एसएओ-१००१/प्र.क्र.६७/प्रशा-२, 
दि.०५.१०.२००१ 
३. शा. शि. व क्री. विभाग, शा. नि. क्र. एसएओ-१०१२/प्र.क्र.२१३/प्रशा-२, 
दि.१५.०५.२०१२ 
४. सा.प्र.विभाग शा.नि.क्र.२०१८/प्र.क्र.१५९/कार्यासन-१२, दि.०१.०८.२०१९ 


प्रस्तावना :- 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १.८.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्य 
शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना पदोन्नती देण्याकरीता अनुसरावयाच्या कार्यवाही बाबतची 
एकत्रित मार्गदर्शक तत्वे विहित करण्यात आली आहेत. सदर शासन निर्णयातील मार्गदर्शक 
सूचनांनुसार शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र शिक्षण सेवेमधील 
गट अ पदावर पदोन्नती देण्याकरीता विभागीय पदोन्नती समिती गठित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन आहे. त्यानुषंगाने शासन पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 

शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र शिक्षण सेवेमधील 
गट-अ च्या पदावर पदोन्नतीसाठी शिफारस करण्यासाठी यापूर्वी विभागीय पदोन्नती समिती 
गठीत करण्यासाठी निर्गमित करण्यात आलेले शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत असून, 
पुढीलप्रमाणे नव्याने विभागीय पदोन्नती समिती गठित करण्यात येत आहे :- 


अ. क्र. पदनाम विभागीय पदोन्नती 
समितीमधील पद 
ae . | अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/ सचिव, शालेय शिक्षण व क्रोडा | अध्यक्ष 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. | आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे सदस्य 
३. ।सह सचिव / उप सचिव (कार्यासन प्रशा. २ व कार्यासन प्रश्ना. 3), | सदस्य सचिव 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः निसुचि-३६१९/प्र.क्र.१५७/प्रशा-२ 


वरील विभागीय पदोन्नती समितीमध्ये मागास प्रवर्गाकरीता प्रतिनिधित्व करणारा सदस्य 
नसल्यास, समितीच्या अध्यक्षांच्या सहमतीने मागास प्रवर्गाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या एका 
अधिकाऱ्याचा निमंत्रित सदस्य म्हणून समावेश करण्यात येईल. 


२. विभागीय पदोन्नती समितीच्या बैठकीसाठीची आवश्‍यक गणपूर्ती :- 


समितीच्या बैठकीसाठी अध्यक्ष, एक मागासवर्गीय सदस्य व सचिव/सदस्य सचिव असे 
किमान ३ सदस्य उपस्थित असणे आवश्‍यक राहील. तथापि, सचिव/सदस्य सचिव बैठकीस 
अनुपस्थित असल्यास, समितीचे अध्यक्ष निर्देशित करतील असा अधिकारी सचिव/सदस्य 
सचिव म्हणून काम पाहतील. 


३. विभागीय पदोन्नती समितीचे कार्यक्षेत्र पुढीलप्रमाणे राहील :- 
६ व्या वेतन आयोगानुसार ज्या पदांचे ग्रेड वेतन रु. ७५९९/- किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, 
अशा महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ पदांसाठी 


(१) पदोन्नतीची शिफारस करण्यासाठीचे प्रस्ताव विचारात घेणे व सेवा प्रवेशा नियमाच्या 
तरतूदीनुसार व २. सहाव्या वेतन आयोगानुसार ज्या पदांचे ग्रेड वेतन रू. ७,५९९/- 
किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा सर्व पदांसाठी पदोन्नतीची शिफारस करण्यासाठी 
प्रस्ताव विचारात घेणे व सेवाप्रवेश नियमाच्या तरतूदीनुसार व सामान्य प्रशासन 
विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेशा / मार्गदर्शक सूचना विचारात घेवून 
पदोन्नतीसाठी पात्र अधिकाऱ्यांची निवडसूची तयार करून नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्यास 
पदोन्नतीसाठी शिफारस करणे 

(२) मानीव दिनांकाचे प्रस्ताव विचारात घेणे व सेवाप्रवेश नियमाच्या तरतूदींनुसार 
तसेच सामान्य प्रशासन विभागाने वेळोवेळी निर्गमित HSS आदेशा / मार्गदर्शक 
सूचना विचारात घेवून पदोन्नतीचा मानीव दिनांक देण्यासाठी नियुक्ती प्राधिकाऱ्यास 
शिफारस करणे. 


8. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७/५/.॥१9॥॥७.9०५९. या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८१९१५२६५६३९२१ असा 
आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Santosh Basaveshwar Mamadapure 
Government Of Maharashtra, ou=School Education and 


Santosh Basaveshwarr 9000000000 दाची 


2.5.4.20=3bfe1 11652996d95372924b1 d22cdf88b33dfa2a3de3d8ea01 
1b7d83adc40cb6, 


Mamadapure oe 
(संतोष ममदापुरे.) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


१. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निसुचि-३६१९/प्र.क्र.१५७/प्रशा-२ 


२. आयुक्त, शिक्षण आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

३. सर्व शिक्षण संचालक 

४. सर्व सह सचिव/उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

६. सर्व प्राचार्य, जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था. 

७. सर्व शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक/प्राथमिक/निरंतर शिक्षण) 

८. निवडनस्ती प्रशा-२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


